श्री. राजेश रमेश गायकवाड, शिक्षणाधिकारी 
यांच्या सेवा समाप्त करणेबाबत - शुध्दीपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: इएसटी-३९१६/प्र. क्र.२५७/प्रशा-२, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २७ सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा : शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शा.नि.क्र. : इएसटी-३९१६/प्र. क्र.२५७/प्रशा-२, 
दिनांक २४.०९.२०१९. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 
वाचा येथे नमूद शासन निर्णयाच्या प्रस्तावनेमध्ये परिच्छेद ३ मधील पहिले वाक्य पुढील 
प्रमाणे असून, 


“दिनांक ०८.०८.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये श्री. राजेश LAST गायकवाड (अ.क्र.६७ 
आयोगाच्या शिफारशीमधील क्र.७७० व प्रवर्ग अ.जा ) यांना प्राचार्य, शासकीय विद्यानिकेतन, पुसेगाव 
पदावर नियुक्‍ती देण्यात आली होती” 


त्याऐवजी 


“दिनांक ०८.०८.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये श्री. राजेश LAST गायकवाड (अ.क्र.६७ 
आयोगाच्या शिफारशीमधील क्र.७७० व प्रवर्ग अ.ज. ) यांना प्राचार्य, शासकीय विद्यानिकेतन, पुसेगाव 
पदावर नियुक्‍ती देण्यात आली होती” असे वाचावे. 


2, तसेच शासन निर्णयामध्ये, 


श्री. राजेश रमेश गायकवाड यांचे ठाकर अनुसुचित जातीचे प्रमाणपत्र हे शासनसेवेत 
येण्यापूर्वीच अवैध ठरविण्यात आले आहे” 


त्याऐवजी 


श्री. राजेश रमेश गायकवाड यांचे ठाकर अनुसुचित जमातीचे प्रमाणपत्र हे शासनसेवेत 
येण्यापूर्वीच अवैध ठरविण्यात आले आहे.” असे वाचावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः इएसटी-३९१६/प्र. क्र.२५७/प्रशा-२ 


3. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७//.॥8॥/959॥॥89.00०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०९२७१२५६५५३४२१ असा 
आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Santosh 0 ne लट Of Nahant cused Bas 
pe stalCode=: , St=! a, 

2.5.4.20=3bfe1 11652996d95372924b1d22cdf88b33dfa2a3de3d 
Ba Saves h Wa r : SMe कोरल 7194ec5ddc74df537d7d57a9dbda20b1 

937a2e41983c35f6a38b6ad8, Si 
M a m a d a p u re Dat ae 09.27 12:58:17 +05'30' 

संतोष 
(संतोष ममदापुरे ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. सर्व संचालक, 
३. शिक्षण उप संचालक, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद. 
४. श्री. राजेश रमेश गावकवाड, ( आयुक्त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 
५. निवड नस्ती प्रश्‍ा-२ 


प्रत माहितीसाठी, 
१. मा. मंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे विशोष कार्य अधिकारी, 
२. मा. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
३. मा. अपर मुख्य सचिव , शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


